मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई व संचालक, उपवने 
व उद्याने, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०१९/प्र.क्र.६४/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १० ऑक्टोबर, २०१९ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०१९/प्र.क्र.११/प्रशासन-१ 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ११ सप्टेंबर, २०१९ 
३) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे दि. १६ सप्टेंबर, 
२०१९ रोजीचे पत्र. 


४) संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे दि. ६ सप्टेंबर, २०१९ रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय -: 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग, मुंबई; संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडील अस्थायी पदे दि. १ मार्च, २०१९ 


ते ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई; 
संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील पुढील विवरणपत्रात 
दर्शविल्यानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सहा 
महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१९ पासून 


दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२० पर्यन्त चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


कार्यालयाचे नाव नियमित अस्थायी । रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे आस्थापनेवरील पदे 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक २६८ २३७ 

बांधकाम विभाग, मुंबई 

संचाळक, उपवने व उद्याने, १९ ५१ 

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


३. या बाबीवरील मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 


पदांच्या वेतनाचा खर्च हा मंडळ कार्यालयातील पदासाठी २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे Co - सर्वसाधारण, 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०१९/प्र.क्र.६४/प्रशासन-१ 

००१ - संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग / उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९ - 
सार्वजनिक बांधकामे, ८० - सर्वसाधारण - ००१ - संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२०२० या चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील पदांच्या वेतनाचा खर्च 
हा -२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन-०२-पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन -११२-सार्वजनिक उद्याने (१) 
अधीक्षक, उपवने व उद्याने (२४०६०८०१)० या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१९-२०२० या चालू वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. दि. ११ सप्टेंबर, २०१९ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०११११२२२४७११८ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


gitally signed by Nisha Manohar Mahi 


Nisha Manohar >: ti जळ 


tal 


'1749dec86c69520dc99c8a73d64e830153ee031b 
1b93c743e21a94cd3e93, 


ialNumber=78a137191efea41 da 7c39ba5785218ceb91615 
a h aj a Nn 12fe9adace7540ad0ac40f348, har Mahaj 


Date: 2019.10.11 11:23:38 +05'30' 


(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत-१. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३.महाळेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५.वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई. 
६.वित्त विभाग (वित्तिय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई. 
७. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
८. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०१९/प्र.क्र.६४/प्रशासन-१ 


९. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यकारी अभियंते 
१०.संबंधित कोषागार / उप कोषागार अधिकारी 
११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कार्यासन अधिकारी, WIR, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


